ग्रामीण रुग्णालय औसा, जि. लातूर येथील 
३० खाटांवरुन १०० खाटांमध्ये श्रेणीवर्धीत 
उपजिल्हा रुग्णालय इमारत बांधकामाचे 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.८१/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : १३ जून, २०२४. 


वाचा:- 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः आआसे/कक्ष- 

३/ टे.६/औसा१००खाटाबांधकाम/२०२७-२८/२४, दिनांक २०.०२.२०२४. 
प्रस्तावना:- 

ग्रामीण रुग्णालय औसा, जि. लातूर चे ३० खाटावरुन १०० खाटांच्या उपजिल्हा 
रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन करण्यास शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग दिनांक 
०३.१०.२०२३ अन्वये मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुषंगाने श्रेणीवर्धित १०० खाटांचे उपजिल्हा 
रुग्णालय इमारत बांधकामाच्या रु.१५०.०० कोटी इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
सदर श्रेणीवर्धित १०० खाटांचे औसा उपजिल्हा रुग्णालय इमारत बांधकामाचे मंत्रालयीन 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाने परिगणित केल्याप्रमाणे व इमारतीचे जोते क्षेत्रफळ व शासकीय 
इमारती हे IPHS मानकाप्रमाणे असल्याच्या अटीच्या अधीन राहून उच्चाधिकार सचिव समितीने 
सोबतच्या “परिशिष्ट-अ (RECAPITULATION SHEET)” मध्ये दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे रु.७७.६६ 
कोटी (अक्षरी सत्याहत्तर कोटी सहासष्ट लक्ष रुपये ) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास मान्यता 
दिली आहे. त्यानुसार उपरोक्त अटीच्या व खालील अटी व शार्तीच्या अधिन राहून उपजिल्हा 
रुग्णालय, औसाच्या इमारत बांधकाम अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अटीव शर्ती :- 
१) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास वास्तु 
विशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 
२) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.८१/ आरोग्य-४ 


3) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

४) सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च उपलब्ध असलेल्या नियत व्ययामधून करण्यात यावा. 

५) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, 
दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

६) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र WIT करुन सदर 
कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 

७) सदर कामाचे नका]े IPHS Plan गृहीत धरण्यात आलेले आहेत. सदर नकाशे शासकीय 
वास्तुशास्त्रज्ञामार्फत करण्यात आलेले आहेत. 

८) उक्त बांधकामाची कार्यान्वयीन यंत्रणा सार्वजनिक बांधकाम विभाग आहे. 


रै. सदर कामावरील खर्च मागणी क्रमांक- लेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य सेवा, ०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य), ११०- रुग्णालये व दवाखाने, (०१) (अ) 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-इमारती (००) (09)- मोठी बांधकामे (४२१० ००१४), ५३- मोठी 
बांधकामे" याखाली भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शा.नि. क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, 
भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ व शुध्दीपत्रक, दि.२०.०९.२०१९ सोबतच्या परिशिष्ट भाग-पहिला, 
उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ परिच्छेद क्र.१३४ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारात तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.९९/२०२४/इमा-२ 
दिनांक २९.०२.२०२४ व उच्चाधिकार समिव समितीच्या दिनांक ११.०३.२०२४ रोजीच्या बैठकीत 
दिलेल्या मान्यतेनुसार (इतिवृत्त अ.क्र.१४) निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०४२९१२२७३८०२१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने ी 


Digitally signed by KAVITA PRADIP PISE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


PUBLIC HEALTH AND FAMILY WELFARE 
KAVITA न 
2.5.4.20=895d4dc43ba3105440c0329431446ae 
1b89578925b2d77d3806 165dbd487, 
hi 


3 
postalCode=400032, st=Mahi 
A | | INumber=AEEF37624AA6E5SEA1AAA99D24 
|C6C2ASF 135097E5C07486A35D423835B4EC7 


28, cn=KAVITA PRADIP PISE 
14:35:28 +05'30' 


(कविता पिसे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल १/ २, महाराष्ट्र ( लेखा व लेखापरिक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ 
नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.८१/ आरोग्य-४ 


३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 

६. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा), आरोग्य सेवा, पुणे. 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रूग्णालय, लातूर. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर. 

९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.विनिमय कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.निवडनस्ती( आरोग्य-४), सा.आ.वि. 


QT Pipi यह, १२/०६/२०२० २०२४०” य iemmeersetrr 


TIME ay" ae 2. 
AL fer {prs Corrccle Dine’ 


Name of the Department : Public Health Department 
Name of Work : Construction of 100 Bedded Sub District Hospital at Ausa Dig Ge Bedded Sub District Hospital at Ausa Dist. Latur 


Executing Agency : Public Works Department Sse Public Works Department 
Land Availability : Yes 
[Architect : Government Government 


ees a eee _____ — 
Unit Rate Norms Cost Rs. 

Rs Per (Sqmt./ Meter/ | Component 
LumpSumetc.) | Wise 


or 
ae | 


Particulars of Scope 


(A) [ESSENTIAL ITEMS (Components 


Building proper (Built Up Area - Sq.m) , roper (Built Up Area-Sq.m) , 
Ground Floor 7889.37 |Sq.M 28,000 22,09,02,360 | 


First Floor 7562.50 |Sq.M | 28,000 


Total B.U.A. 15451.87/Sq. M 
[2 [Etectification ‘Electrification internal 5% of (A1 2,16,32,618 

a ;___ External 6% of (A1 2,59,59,142 | 
Fire Fighting Arrangements etc | Sd SSSC*&«@ 800/S mt | 
। {Lifts | स 1,50,00,000 | 
Air Conditioning (for operation theatre 20,00,000! 
— ae | LS. | 
Pump house. bore well etc ae LS. | 500,000 = 
| द क ण caren -__._._!__5५0॥०७॥(2) 77553,256, 
|_3 |Water Supply & Sanitary Works 5% of (A1) Sub Total (3)}  2,16,32,618 | 

fi |_4 [Furniture 10816.31 [Sq.M_ | 5000] Sub Total4)| 6,40.81,545 


Sub Total (A)! _58,59,19,779 
! 
Cy a | 


। (8) ]॥ 8) [MISCELLANEOUS ITEMS 
= Wall & Gate (Rmt.) 


10000 


Water Main Storage ॑/7ॅ7ॅक्‍ृ Storage 
Internal road, Land Development Parking 


j Land Scaping, Soil Investigatior Scaping, Soil Investigation etc 


Dismantling Old Structure 


23,00,000 
1,94,69,356 


Sub Total (B 2,64,69,356 | 

Project Cost (P)= (A) » (8) ; 61,23,89,135 

_ _() Contingencies 4 
(ii) GST 18% on (P) 


(iii) Price Escalation 5% on (P) 
(iv) Labour Insurance 1 


4.5% of (A1) 


(C) |PROVISIONS 


| Sub Total (C)| Total Cc 


— TOL PROJECT COST (TPC) (A*B+C) PROJECT COST (TPC) A+B+C) 77,66,68 622] 


Say Rs. Lakhs] 7766.69 5 Rs. Lakhs | 7766.69 * | 

| 1 Bldg Civil (a1) ‘= Rs 28,000 /Sqm | 
2 Bldg Civil, Elect, Water Supply, Furniture (A) ‘= Rs 37,919 /Sqm 

3 Total (A+B) ‘= Rs 39,632 /Sqm | 


